राज्यातील “अ”व “ब” महानगरपालिका वगळता 
क”व“ड” महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद 
/ नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये 
कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन 
मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र 
शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर रु.५० लाख 
सानुग्रह सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर,२०२२. 


संदर्भ : १) केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे आदेश, दिनांक २८.०३.२०२० 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व 
दिनांक १४.०५.२०२१. 

३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/नवि-२०, 
दिनांक ०४.०८.२०२१. 

४) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२०, 
दिनांक १२.१०.२०२१. 

५) नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, क्र.नपप्रसं/प्र.क्र.३४८३/न.प.अधिकारी/कर्मचारी/ 
विमा/कक्ष-४/२४०८, दिनांक ०८.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने, राज्यातील “अ” व “ब” महानगरपालिका वगळता “क” व 


“ड” महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये 


कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना 


रुपये ५०.०० लाख इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य / विमा कवच लागू करण्याबाबत दिनांक 


०४.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र 


शासनाच्या दिनांक २८.०३.२०२० व राज्य शासनाच्या वित्त विभाग दिनांक २९.०५.२०२० परिच्छेद 


३ (ब) मधील अटी / शर्तीनुसार रु.५०.०० लाख सानुग्रह सहाय्य अनुदान अदा करण्याबाबत मान्यता 


देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालय, यांनी सदर रकमेचे सानुग्रह सहाय्य अनुदान वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध तरतूदीमधून निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 


शासन निर्णय :- 


सदर योजनेमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अधिकारी/कर्मचारी (सफाई 


कर्मचारी /कंत्राटी/ मानधन तत्वारील / TSA यांच्यासह) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 


सदर योजना राज्यातील “अ” व ”ब” महानगरपालिका वगळता ”क” व °S” महानगरपालिका 


तसेच सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती यांना लागू करण्यासाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन 


दिलेली तरतूद रक्‍कम रुपये ३९.५० कोटी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीता आयुक्‍त तथा 


संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी आहरित करण्यासाठी सहायक आयुक्त (लेखा), नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालय, नवी मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून 


आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्कमेचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पुर्व, मुंबई 


येथे सादर करुन धनादेडा प्राप्त करुन घ्यावा. 


०३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च नगर विकास विभाग "मागणी क्र. एफ-२, मुख्य लेखाशीर्ष, 


२२१७ नगर विकास, उप मुख्य ळेखाशीर्ष, ०५ इतर नगर विकास कार्यक्रम, गौण By, १९१ नागरी 


स्थानिक संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण, नागरी विकास बोर्ड, इत्यादीना सहाय्य, गटशीर्ष, (००), 


उप गटरीर्ष, (००) (०४ राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत कोरोना संसर्गाच्या साथीत 


कर्तव्य बजावताना कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह सहाय्य (अनिवार्य, 


उद्दिष्टे, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ए ३९७)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ 


करीता मंजूर उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर योजनेच्या अनुषंगाने सर्व प्राप्त प्रस्ताव शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक २९.०५.२०२० 


व शासन निर्णय नगर विकास दिनांक ०४.०८.२०२१ मधील अटी व शार्तीनुसार पात्र आहेत याची 


खात्री करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्‍त तथा GASH, नगर परिषद प्रशासन, संचालनालय, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 


०५. असे प्रमाणीत करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन are निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/ 


प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व दिनांक १४.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार व वित्त 


विभागाने त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६८/व्यय-३, दिनांक १३.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१५१५५०५९६९२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.09.19 18:09:42 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
पौ सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
६ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७ अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
८) प्रधान सचिव (नवि-२, नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११ महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल कार्यालय, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१३)  अधिदानव लेखा अधिकारी, वांद्रे (पुवी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१४ निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५७ आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
१६ आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१८)  निवडनस्ती (नवि-२० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


